धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी 
संगणक खरेदी करण्याकरिता प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीएचसी १०२२/२५२/(प्र.क्र.१९४/२२)/का-१७ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 
दि.०८/१२/२०२३. 


संदर्भ :- १) धर्मादाय आयुकत कार्यालय, मुंबई यांचे TAM. ४९९६/२०२२, 
दि.२१/०९/२०२३. 
२) उच्चाधिकार समितीची १६७ वी बैठक दि.२७/१०/२०२३ चे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्याळयांसाठी संगणक खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ 
क्र.१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात 
आला असता,पसंदर्भ क्र.२ अन्वये उच्चाधिकार समितीने धर्मादाय आयुक्‍त संघटनेच्या सर्व 
कार्यालयांसाठी एकूण ९५० संगणक खरेदी करण्यास काही अटींच्या अधीन राहून मान्यता दिली. 
त्यानुसार धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी संगणक खरेदी करण्यास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी संगणक खरेदी करण्याकरीताचा प्रस्ताव 
उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आळा असता, उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने एकूण ९५० संगणक खरेदी करण्याकरिता रु.९,२१,५०,०००/- (रुपये नऊ 
कोटी एकवीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या झासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2 सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४/०८/२०१७ व 
दि.०८/१२/२०१७ च्या तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या कलम ६० मध्ये 
विहित अधिकारानुसार सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीतून करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १०२२/२५२/(प्र.क्र.१९४/२२)/का-१७ 


४. सदर मंजुरी ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनासाठी रक्‍कम खर्ची 
टाकण्यात यावी. 
दघ. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा सांकेतांक २०२३१२०८१७०८३९१५१२ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b464631 1d3a20fa0e86 
38f40554d1f74d87b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KADAM ०००... 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


१) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई. 

२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२),महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३) महालेखापाल,(लेखापरिक्षा-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

प) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


